माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील 
वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती), गट-अ 
या पदावर सरळसेवेने नियुक्‍ती करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१९/२४५/प्र.क्र.५९/३४-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: १ जून, २०१९ 


शासन निर्णय:- 

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती), गट-अ या 
पदावर सरळसेवेने नियुक्‍ती करण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या खाली नमूद 
केलेल्या उमेदवाराची एस-१८: रु.४९१००-१५५८०० या वेतनश्रेणीत दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी 
परिवीक्षाधीन नियुक्‍ती करण्यात येत असून त्यांना त्यांच्या नावापुढे स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर 
पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


अ.क्र उमेदवाराचे नाव प्रवर्ग पदस्थापनेचे पद 
(१) (२) (३) (४) 
i] श्री. सचिन विठ्ठल अडसूळ इ.मा.व. | जिल्हा माहिती अधिकारी, गडचिरोली 


२. पोलीस उप निरीक्षक, जिल्हा विशेष शाखा, सातारा यांच्या दि. २६.२.२०१९ च्या 
पत्रान्वये श्री. अडसूळ यांचा चारित्र्य व पूर्व चारित्र्याची पडताळणी अहवाल प्राप्त झाला आहे. 
त्यानुसार श्री. अडसूळ यांना दंड अगर शिक्षा झालेली नाही. तसेच त्यांनी कोणत्याही बंदी घातलेल्या 
संघटनेच्या हालचालीत भाग घेतलेला नाही. त्यांच्या सातारा जिल्ह्यातील वास्तव्य कालावधीत 
त्यांच्या विरुद्ध कोणतेही गुन्हे दाखल नाहीत. 

ce जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, सातारा यांच्याकडून श्री. अडसूळ यांचा 
दि. २७.२.२०१९ चा वैद्यकीय तपासणी अहवाल प्राप्त झाला असून त्यानुसार श्री. अडसूळ हे वरिष्ठ 
सहायक संचालक (माहिती), गट-अ या पदाकरीता झारिरीक दृष्ट्या पात्र असल्याचे त्यांनी प्रमाणित 
केले आहे. 

४. श्री. अडसूळ हे वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती), गट-अ या संवर्गातील पदावर दोन 
वर्षांच्या कालावधीसाठी परिविक्षाधीन अधिकारी म्हणून कार्यरत असतील. श्री. अडसूळ यांचे काम 
परिविक्षाधीन काळात अपेक्षित दर्जाचे आढळले नाही किंवा त्यांची वर्तणूक समाधानकारक किंवा गट- 
अ दर्जाच्या अधिकाऱ्यास शोभेळ अशी न आढळल्यास त्यांना सेवेतून कमी करण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१९/२४५/प्र.क्र.५९/३४-अ, 


प. श्री. अडसूळ यांनी माध्यमिक शालांत परीक्षा १०० गुणांच्या मराठी भाषेसह उत्तीर्ण केली 
आहे. त्यामुळे त्यांना एतदर्थ मंडळाच्या मराठी भाषेच्या परीक्षेमधून सूट देण्याबाबतचे आदेञा माहिती व 
जनसंपर्क महासंचालनालयाकडून स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात यावेत. 
हि श्री. अडसूळ यांनी हिंदी भाषा परीक्षा ५० गुणांच्या हिंदी भाषेसह उत्तीर्ण केली आहे. 
त्यामुळे त्यांना एतदर्थ मंडळाच्या हिंदी भाषेच्या परीक्षेमधून सूट देण्याबाबतचे आदेश माहिती व 
जनसंपर्क महासंचालनालयाकडून स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात यावेत. 


७ श्री. अडसूळ यांनी महराष्ट्र शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाकडून 
वेळोवेळी विहित केलेले संगणक हाताळणी बाबतचे प्रमाणपत्र धारण केळे आहे 
आ श्री. अडसूळ यांनी या आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत संबंधित पदावर 


हजर होणे आवश्‍यक आहे. प्रस्तुत नियुक्तीच्या संदर्भात त्यांच्याकडून वरील मुदतीत काहीही 
कळविण्यात न आल्यास त्यांची सदर नियुक्‍ती आपोआप रद्द ठरेल, याची त्यांनी कृपया नोंद घ्यावी 
ग. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या स्तरावर या संवर्गात नियुक्‍त झालेल्या 
उमेदवाराची उक्त अटी व शातींची पूर्तता करुन घ्यावी व तसा अहवाल शासनाला सादर करावा. विहित 
कालावधीत उमेदवार हजर न झाल्यास त्याची माहिती शासनास वेळीच उपलब्ध करुन द्यावी. 
qo. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७९/५//.तीकीवा959॥0॥8.900.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६०११२१६२३३४०७ असा आहे. 
हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


igital igned by Ramki Naray: Musal 
Govt it of Maharashti eneral 


Ramkisan 


‘tment, postalCode=400032, 


shtre 
Narayanrad MuSalle कय ण्याची 


2019.06.01 13:21:34 +05'30 


(रा.ना.मुसळे) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

सचिव (मावज), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. (पत्राने)* 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), नागपूर 

५. संचालक (माहिती) (प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

६. संचालक (माहिती) (वृत्त/जनसंपर्क), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
संचालक (माहिती), विभागीय माहिती कार्यालय, नागपूर- अमरावती विभाग, नागपूर 
उपसंचालक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

. जिल्हालेखा अधिकारी, गडचिरोली 

१०. जिल्हा माहिती अधिकारी, गडचिरोली 

११. श्री. सचिन विठ्ठल अडसूळ, मु.पो. बिदाल, ता. माण, जि. सातारा. पिन- ४१५५०८ 

१२. सामान्य प्रशासन विभाग/का.३४ 

१३. निवडनस्ती 


oc 40 AD -0 


पृष्ठ २ पैकी २ 


